महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.३५२(११/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

तारीख: ०८ मार्च, २०१९ 

शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 

विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील खालील विवरणपत्रातील अधिकाऱ्याला 
स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
सर्वश्री/श्रीमती 
a २ ३ 1 ee 


१. । सुसर विनोद बाबूराव । मंडल कृषि अधिकारी, देऊळगाव | कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज 
महि, ता.देऊळगाव राजा, | प्रमाणिकरण अधिकारी, बुलढाणा 
जि.बुलढाणा 


२. सध्या आर्थिक वर्षातील अखेरचा कालावधी विचारात घेता उपरोक्‍त अधिकाऱ्याला दि. Io एप्रिल, २०१९ 
नंतर ORIYA करण्यात यावे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०३०८२११९३५३५०१ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dhapate 


(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.३५२(११)/१६ओ 


प्रत, 


Cc “७ A  -0 


७. 
८. 
र्‌. 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), 


पुणे) 


. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचाळक/ताळलुका कृषि अधिकारी (व्दारा 


आयुक्त (कृषि), पुणे 

कृषि सह संचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 
सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 


१०. निवड नस्ती/१६अओे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


